वाशिम व सिंधुदुर्ग जिल्हयासाठी नव्याने निर्माण 
करण्यात आलेल्या एन.सी.सी पथकाच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे दि. ०१.०९.२०२४ 
पासून पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : राछासे-२६२१/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- १. शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-एनसीसी-२०११/प्र.क्र.४६/११/ 
क्रीयुसे-३, दि. २७.१०.२०१६. 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-राछासे-२६२१/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-३, 
दि. १५.०३.२०२४ 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०६.०९.२०२४ 
४. सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्थाप/राछासे/अप/२०२४-२५/ 
का-१/१३३२, दि. ०८.०८.२०२४ 
यस्तावना:- 
केंद्र शासनाने वाशिम व सिंधुदुर्ग येथे नव्याने राष्ट्रीय छात्र सेनेचे पथक निर्माण करण्यास मान्यता 


दिली असून त्याकरीता संदर्भ क्रमांक (१) येथील दि. २७.१०.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नवीन २० 
पदांना मान्यता दिली आहे. त्यातील १० पदे बाह्ययंत्रणेकडून भरण्यास मान्यता दिली आहे. तर १० 
पदांना अस्थायी स्वरूपात भरण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदर १० अस्थायी पदांना संदर्भ 
क्रमांक (२) अन्वये दि. ०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली होती. आता 
सदर १० अस्थायी पदांना दि. ०१.०९.२०२४ ते दि. २८.०२.२०२५ या कालावधीत मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय:- 

केंद्र शासनाने वाशिम व सिंधुदुर्ग येथे राष्ट्रीय छात्र सेनेचे पथक नव्याने निर्माण करण्यास मान्यता 
दिली असून त्याकरीता संदर्भ क्रमांक (१) येथील दि. २७.१०.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नवीन २० 
पदांना मान्यता दिली आहे. त्यातील १० पदे बाह्ययंत्रणेकडून भरण्यास मान्यता दिली असून १० पदे 
अस्थायी स्वरूपात भरण्यास मान्यता दिली आहे. सोबतच्या “विवरणपत्र-अ” मध्ये दर्शविलेल्या 
१० अस्थायी पदांना दि. ०१.०९.२०२४ ते दि. २८.०२.२०२५ या कालावधीत मुदतवाढ देण्यास शासन 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यावरील खर्च "मागणी क्रमांक: ई-३, २२०४-क्रीडा व युवक सेवा-१०२, विद्यार्थ्यांसाठी 
युवक कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्रसेना योजनेतर ( अनिवार्य ) १ - वेतन, (२२०४००१६) 
या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२४-२५ च्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
३. हे आदेश वित्त विभागाने शासन निर्णय, दिनांक ०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०९२६१७५७०९२८२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KAVITA KETAN ® - 
TONDE cnc emer 


(कविता तोंडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


= 
ap 


-O 


अपर मुख्य सचिव (क्रीडा), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) -१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई/ अमरावती (संचालनालयामार्फत) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, मुंबई. 

समादेशक अधिकारी, ५८ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, सिंधुदुर्ग. 
समादेशक अधिकारी, ५९ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, वाशिम. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई (संचाळनाळयामार्फत) 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग/वाशिम 

११) जिल्हा क्रीडा अधिकारी, सिंधुदुर्ग/वाशिम ( संचालनालयामार्फत) 

१२) निवड नस्ती- क्रीयुसे-३ 


29. 0: SS ३. द, रण टा, से 


won 


“विवरणपत्र - अ". 


शासन निर्णय क्रमांक : राछासे-२६२१/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-३ सोबतचे 


विवरणपत्र. 
अ.क्र कार्यालयाचे नाव पदनाम पद संख्या 
7 ५८ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र ea लिपिक fa 
सेना, सिंधुदुर्ग वरिष्ठ लिपिक Pa 
कनिष्ठ लिपिक २ 
लष्कर 1१ | 
2 | ५९ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र लेखा लिपिक Pa 
सेना, वाशिम वरिष्ठ लिपिक 1१ 
कनिष्ठ लिपिक २ 
लष्कर Pa 
एकूण 1१ | ० 
KAVITA KETAN 


TONDE 


(कविता तोंडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


